मत्स्य व्यवसायाकरीता जलाठाय/तलाव 
ठेक्याने देण्यासाठी सुधारित धोरणात Right of 
First Refusal या तत्वाचा समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक : मत्स्यवि २०२२/सं.क्र.८१७/पदुम १३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र . मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र१७१ (भाग-१) /पदुम-१३ दि. ०३/०७/२०१९ 
२) शासन शुध्दीपत्रक. मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र१७१ (भाग-२) /पदुम-१३ 
दि.०३/०१/२०२२ 
३) मा. मंत्री ( मत्स्यव्यवसाय) यांचे अध्यक्षतेखाली दि. २५/०८/२०२२ रोजीच्या 
बैठकीत दिलेले निर्देठा 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन शुध्दीपत्रकान्वये महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास 
महामंडळाकडे मासेमारी हक्क हस्तांतरीत केलेल्या जलाशयांमध्ये मासेमारी करण्याकरीता 
ई-निविदेने ठेका देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याबाबत वाचा क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयामधील 
अट क्र. ११ सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्यातील विविध मच्छिमार सहकारी 
संस्थांकडून ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य मिळावे याप्रमाणे करण्यात आलेल्या विनंतीस अनुसरून 
याबाबत दि. २५/०८/२०२२ रोजी मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली 
बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. त्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयाच्या अनुषंगाने मत्स्य 
व्यवसायाकरीता जलाशय/तळलाव CRIM देण्यासाठी वाचा क्र.१) येथील नमुद शासन निर्णयामध्ये 
अनु क्र.११ नंतर खालील नमुद तरतूद समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन पुरकपत्र - 


अनु क्र :- ११ ओ सहकारक्षेत्राचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने महामंडळाकडे हस्तांतरित 
करण्यात आलेल्या जलाशयावरील स्थानिक मच्छिमार सहकारी संस्थांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने 
ई-निविदा प्रकिया करतांना Right of First Refusal (ROFR) या तत्वाचा समावेश करण्यात यावा. 
ब) ई-निविदेद्वारे प्राप्त ई-निवीदांपैकी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र निविदाधारकांमध्ये स्थानिक नोंदणीकृत 
मच्छिमार सहकारी संस्थांचा सहभाग असल्यास वाणिज्यिक निविदा उघडल्यानंतर ज्या 
निविदाधारकांचा ठेका रक्कमेचा दर सर्वात उच्चतम असेल त्या रकमेत २०% सवळत देऊन जर 
स्थानिक मच्छिमार संस्था ठेका घेण्यास तयार असेल तर त्या संस्थेस प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. 
क) एकापेक्षा जास्त स्थानिक मच्छिमार संस्था तांत्रिक दृष्ट्या पात्र असतील तर त्यापैकी ज्या 
संस्थांची ठेका रक्‍कम जास्तीची असेल त्या संस्थेचा विचार प्रथम करण्यात यावा. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि २०२२/सं.क्र.८१७/पदुम १३ 


सदर शासन निर्णय पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०९१२१७०५४२१३०१ असा 
आहे. हे पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrinivas क 
pseudonym=ca8d31b3edf9920fda8c1 dOf5fl 35a08db96d9d51605 

1281822, postalCode=410210, st=Maharash' 

)2f1 9ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cf0cbb03 


Ja g a n n at h S h a st rl 5. Shi agannath Shastri 


Date: 2022.09.12 17:14:55 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (महसुल), मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (ग्रामविकास मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. प्रधान सचिव (पदुग), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सचिव (लक्षवे), मंत्रालय, मुंबई. 
१६. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सह आयुक्त (भुजल), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ, सिंचन भवन, पुणे 
१९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबा 
२०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर 
२१. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 
२२. कार्यकारी संचाळलय, कोकण पाटयंधारे विकास ठाणे 
२३. उप निबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य), आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई, 
२४. सर्व जिल्हा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) 
२५. सर्व सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय. 
२६. महालेखापाल (लेखापरीक्षक/लेखा अनुज्ञेयता)मुंबई नागपुर 
२७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


